पंचायत समिती, सेळू (जि. परभणी) येथील 
अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान 
बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.१७२/बांध.४ 
५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : १९ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 
१) ares निर्णय, क्रमांकः ग्राम विकास विभाग , पंसई-२०१७/प्र.क्र.२९९/बांधकाम-४, दिनांक 
०५ सप्टेंबर, २०२१. 
२) अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः जिप.बांध.ताशा- 
१/कावि/१६१६/२०२३, दिनांक ०४ मे, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी वाचा मधील अनुक्रमांक 
२ येथील पत्रान्वये, पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली 
आहे. 


०२. ग्राम विकास विभागाच्या उक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ०५ सप्टेंबर, 
२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी 
व पदाधिकारी यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.४८३.०० लक्ष इतक्या 
अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंचायत समिती, 
सेलू (जि. परभणी) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम ९५ % पुर्ण झालेले आहे. मुळ 
अंदाजपत्रकातील आर. सी. सी. डिझाईनमुळे लोखंडाच्या बाबीमध्ये वाढ झाली आहे. तसेच मुळ 
अंदाजपत्रकामध्ये अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत ह्या बाबी नमुद आहेत. सबब, प्रस्तुत इमारतीच्या 
निधीच्या मर्यादेत तांत्रिक मान्यता देताना संरक्षक भिंत व रस्ता कामासाठी ठेवण्यात आलेली तरतूद 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.१७२/बांध.४ 


पुरेशी नाही. त्यामुळे मुख्य रस्त्यापासून सर्व इमारतींना जोडणाऱ्या पक्क्या रस्त्याचे काम पुर्ण होऊ 
शकले नाही. तथापि, सदर शासकीय निवास्थानांच्या परिसरात तिन्ही बाजूने वस्ती असल्याने 
अतिक्रमण होण्याची शक्‍यता असल्याने तिन्ही बाजूंनी संरक्षक भिंतींची तसेच अधिकारी व कर्मचारी 
यांना ये जा करण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांची आवश्‍यकता असल्याने या तदतूदीचा अंदाजपत्रकामध्ये 
समावेश केल्याने, पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.४८२.९९ लक्ष इतक्या मुळ प्रशासकिय मान्यतेमध्ये 
७२.४६ लक्ष (१४.९९ टक्के) इतकी वाढ झालेली आहे. यास्तव, कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद, परभणी यांनी पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रू.५५५.४५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केलेली आहे. 


०३. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
छाननी अंती, पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी 
यांचेसाठी शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या रूपये ५५५.४५ लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीस 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी 
शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रूपये ४,८२,९९,०००/- रकमेमध्ये 
रू.७२,४५,०००/- इतकी वाढ करून रू.५,५५,४५,०००/- (रूपये पाच कोटी पंचावन्न लक्ष पंचेचाळीस 
हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी) येथील अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकारी यांचेसाठी 
शासकीय निवासस्थान बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


General Abstract For Construction of Selu P. S. Administrative Building Revise A.A. (Dist. 
Parabhani) 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Saving (In Excess (In 
No. (In Rs.) Revise (In Rs.) Rs.) 
Rs.) 
1 2 3 4 5 | 6 
1 Cost of Type — I 2851657 3004621 | = 00 152964 
2 Cost of Type — II 7431683 6656928 774755 | 0 
3 Cost of Type — III 10988034 15541986 aa 4553952 
4 Cost of Type — IV 3685436 6745627 | 0 3060191 
Total A(1 to 4) | 24956810.00 | 31949162.00 | 774755.00 | 7767107.00 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.१७२/बांध.४ 


General Abstract For Construction of Selu P. S. Administrative Building Revise A.A. (Dist. 
Parabhani) 
Sr. Description of Item As per A.A. As per Saving (In Excess (In 
No. (In Rs.) Revise (In Rs.) Rs.) 
Rs.) 

5 Internal roads & Drains 2725000 3342421 | 0 617421 
तक BO गतत होव WINE" कुजतात 5067276 ot 1524776 
gates 

आ क्सा. 10 | 1996545 10 
Sanitation 

| 8 | Add 4 % Contigencies 998272 i aa 998272 a 

Ee Add 2% Coputerization 499136 | 00 499136 | 0 

10 | Add 11 % Electrification 2745249 2939676 az a 194427 
ee re गि शिल Wao PEEP) वुहताता 656369 343631 ra 
Add for parking shed 700000 | 0 700000 | 0s 
Add for Street lights 700000 700000 | 0 | 0 
Add for Borewell 200000 400000 | 0 200000 
Add 10 % Price Escalation 2495681 4439156 | 0 1943475 
Add 10 % for D. S. R. 2017-18 2495681 | 0 2495681 | Os 
Add 1| % for insurance 249568 727240 | 0 477672 
Add 12 % for GST 2994817 5323615 | 0 2328798 

Total | 48299258.80 | 55544915.00 | 7808020.00 | 15053676.00 
Additional Ammount (Total Column 7245656.00 
6- Total Column 5) (१४.९९ % 
वाढ) 


०३3. 


उपरोक्त बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर 


अनुदान स्वरूपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च "२५१५ - इतर 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या 
निवासी इमारत बांधकाम / उपकामांसाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ १२५६)" या 
ळेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०४. प्रस्तुत कामात पुन:श्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारित 
प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत लेखे अंतिम करण्यात यावेत. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अनुक्रमांक ९, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ 
स्तंभ- ५ खाली, प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२३/प्र.क्र.१७२/बांध.४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१९१५४८४०८५२० असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 

Pp R A S H A N T DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c50542 
2af66a5628314537e, postalCode=400032, st=Mahari ra, 


arasht 
Vi N AYA KRAO PATI L serialNumber=9524CAB2D5A858B4A01FF72F5CAESFDDC4F8C964 
F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PRASHANT VINAYAKRAO PATIL 


Date: 2024.08.19 16:56:54 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


६) 
७) 
) 
) 


(३ 


९ 


मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

मा. मंत्री (ग्रा. वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 
संभाजीनगर. 

महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 


१०) कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, परभणी. 


११ 
१२ 
१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परभणी. 
मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई. 


) 
) 
) 
) 


संभाजीनगर. 


१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, परभणी. 
१५)सभापती, पंचायत समिती, सेलू (जि. परभणी). 
१६) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, सेळू (जि. परभणी). 


१७ 


१८)नियोजन विभाग (का.१४४४), मंत्रालय, मुंबई. 

१९) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-३), मंत्रालय, मुंबई. 

20) कार्यासन वित्त-१ व योजना-७, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१)निवडनस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


